जळगांव येथे १०० विद्यार्थी war क्षमतेचे 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु 
करण्याकरिता आवश्‍यक पद निर्मिती 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र.९१/वैसेवा-२ 
गो.ते.रुग्णालय परिसर, नवीन संकुल, 
लोकमान्य टिळक रोड, मुंबई Yoo ००१ 
तारीख: ७ जूले, २०१८. 


वाचा: 


१) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय क्रमांक एमईडी-२०१६/ प्र.क्र.१८५/१६ 
/ शिक्षण-१, दिनांक ११ मे, २०१७. 

२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन आदेश क्रमांकः पदनि- 

२०१७/प्र.क्र.९१/वैसेवा-२, दिनांक २२.९.२०१७ 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संवैशिवसं/जळगाव- 

महाविद्यालळय/नवीन बाब/द्वितीयवर्ष/२५७९/अ-५/२०१७, दिनांक १५.०३.२०१८. 

संचाळक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संवैशिवस/ जळगाव- 

महाविद्यालय/ पदनिर्मिती/ तृतीयचुतर्थवर्ष/५९९४/५-अ/२०१८, दिनांक ०७.०६.२०१८ 

प्रस्तावना : 


AN 
~~ 


= 


राज्यात डॉक्टरांची संख्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार कमी असणे, राज्यातील 
उपलब्ध वैद्यकीय सुविधांचा विचार करता जळगांव जिल्हा तुलनेने वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्यामध्ये 
मागासलेला असणे तसेच आधुनिक व प्राचीन भारतीय वैद्यकीय चिकित्सा पध्दतीमध्ये आंतरशाखीय 
संशोधनास चाळना मिळण्याकरिता व जळगांव व उत्तर महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांसाठी दर्जेदार 
वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता शासनाने जळगांव येथे “शासकीय 
एकात्मिक वैद्यकीय शैक्षणिक संकुल (Medical Hub)” निर्माण करण्यास दिनांक २५.०४.२०१७ रोजीच्या 
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता प्रदान केली आहे. सदर संकुलामध्ये १०० विद्यार्थी waar क्षमेतेचे 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नीत yoo रुग्ण खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यासाठी 
मानकांनुसार पद निर्मिती, बांधकाम, यंत्रसामुग्री व देखभाल, आवर्ती खर्च व बाह्यस्रोत खर्च यासाठी संदर्भ 
क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान केली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या 
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानकानुसार अत्यंत निकडीचे पदे संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयानुसार 
प्रथम वर्षाकरिता १०९ पदे निर्माण करण्याकरीता शासन मंजूरी देण्यात आळी आहे. संचालक यांनी संदर्भ 
क्र.३ व ४ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार जळगाव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील 
प्रथम वर्षासाठी प्रस्तावीत करण्यात आलेल्या पदांपैकी ज्या पदांना शासनाची मंजूरी प्रदान करण्यात 
आलेली नाही अशी १२८ पदे तसेच द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्षासाठी वर्ष निहाय ब पदनाम निहाय 
पदनिर्मितीस मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र.९१/वैसेवा-२ 


शासन निर्णय : 


जळगांव येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमेतेच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी विवरण पत्र 
अ” नुसार एकूण ३ टप्पात पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१.विवरण पत्र-अ मध्ये नमुद केलेली प्रथम वर्षाच्या उर्वरित पदे, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ 
टप्यातील पदे टप्पानिहाय मंजूर होणार असून प्रती वर्षी १ एप्रिल रोजी पुढील टप्यातील 
पदे निर्माण होतील. 


२. पुढील टप्यातील वेतनाची तरतूद संस्थेच्या प्रती वर्षीच्या अंदाज पत्रकात करण्यात यावी. 


३. पुढील टप्यांतील पदांचा समावेश प्रतीवर्षी अस्थायी पदांच्या मुदतवाढ प्रस्तावात करण्यात 
यावा. 


४. हा शासन निर्णय मा.मंत्रीमंडळाच्या दिनांक २५.४.२०१७ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या 
मान्यतेच्या व संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २११/२०१८/व्यय-१३, 
दि.२७.६.२०१८ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.३६७/आपुक, दि.४.७.२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०७१३०३५९४७१३ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Surendra Pralhad 


S ५] re Nn d fa on o=Government Of 


Maharashtra, ouN=MEDD, 


postalCode=400032, 

p fa | h a d st=Maharashtra, 
2.5.4.20=da74ced4daa59e5121be34 
8655e71412ea68827bae27cd8d480e 
b3963ff77726, cn=Surendra Pralhad 


Chankar ८८ 


Date: 2018.07.07 16:56:06 +05'30' 


(सुरेन्द्र प्र. चानकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई, यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र.९१/वैसेवा-२ 


४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सर्व मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

७. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

८. सर्व राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा.सचिव (वै.शि.) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

११.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

१२.संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखन सामुग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई. 

१३.कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ,नाशिक (५ प्रती) 

१४.जिल्हाधिकारी, जळगांव. 

१५.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव 

१७.सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये. 

१८. ग्रंथपाल, ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

१९.सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०.सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी/नोंदणी शाखा प्रमुख, वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१.निवड नस्ती (वैसेवा-२) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र.९१/वैसेवा-२ 


झासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१७/प्र.क्र.९१/वैसेवा-२,दिनांक ०७.०७.२०१८ चे सहपत्र 


जळगांव येथे १०० प्रवेशा क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी वर्षनिहाय पदनिर्मिती 


विवरणपत्र “अः 
अ.क्र. | पदाचे नाव शशी प्रथम atta य र्थ | एकूण 
वर्षातील । वर्ष वर्ष वर्ष 
उर्वरित 
पदे 
गट अ 
a अधिष्ठाता २७४००-६७७००० zs ka a a Ea 
+20000 
२ प्राध्यापक ३७४००-६७००० |. ११ १ 4 १६ 
--१०००० 
३ | सहयोगी प्राध्यापक । ३७४००-६७००० ca 2 द | ९ 
--९००० 
४ ।मुख्य प्रशासकोय | १५६००-३९१०० eon a oa ne ea 
अधिकारी --५४०० 
एकुण | o | श॑ |» | x २५ 
गट ब 
५ | सहाय्यक प्राध्यापक | १५६००-३९१०० ष्‌ ९ ८ iam २२ 
--६००० 
द्‌ प्रशासकाय ९२३००-२३४८०० |) ca a ca | 
अधिकारी +6 oo 
bal | ९३००-३४८०० ha g ध्किं a g 
+¥ Yoo 
6 उच्चश्रेण ९२००-२४८०० [i २ | a २ 
लघुलेखक +¥ YOO 
९ ग्रंथपाल ९३००-३४८०० (| ei eae a Ez 
+¥ Yoo 
एकुण & १२ ८ | 0__| २५ 
गट क 
१० | कार्यालयो ९३००-३४८०० g B g a 3 
अधिक्षक --४३०० 
११ । समाजसेवा ९३००-३४८०० i] ७ २ 1 | ९ 
अधिक्षक (वेद्य.) 5४३०० 
१२ । वरिष्ठ सहाय्यक ९३००-३४८०० २ २ १ ce ष्‌ 
+¥ 200 
१२ | लघुलेखक ९३००-३४८०० २ g g g ष्‌ 
+¥ 200 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र.९१/वैसेवा-२ 


१४ तंत्रज्ञ ९३००-३४८०० २६ १९ शड ५९ 
+¥ 200 
१५ | सहाय्यक ग्रंथपाल ५२००-२०२०० १ १ २ डु 
--२८०० 
१६ | छायाचित्रकार ५२००-२०२०० i] १ १ २ 
--२८०० 
१७ | कलाकार ५२००-२०२०० aa १ १ २ 
--२८०० 
१८ | वरिष्ठ लिपीक / ५२००-२०२०० go १० । ९२ ३२ 
भांडारपाल --२४०० 
१९ । आरोग्य शिक्षक ५२००-२०२०० aa 1 ३ ३ 
--२४०० 
२० | आरोग्य निरीक्षव ५२००-२०२०० , | २ १ ३ 
--२४०० 
२१ | लघुटंकलेखक ५२००-२०२०० 3 २ ७ 
--२४०० 
२२ | ग्रंथालय सहाय्यक ५२००-२०२०० १ १ २ डु 
--२४०० 
२३ | प्रयोगशाळा ५२००-२०२०० र्ड ९ 3 २६ 
सहाय्यक --२४०० 
२४ | कनिष्ठ लिपीक ५२००-२०२०० ११ १० १२ 33 
+2800 
२ डाक्‍्युमेटेलिस्ट ७२००-२०२०० गी 2 | 2 
+2800 
२६ । कॅटलागर ५२००-२०२०० a १ ian १ 
--१९०० 
२७ ie | ५२००-२०२०० शिवी २ २ डड 
--१९०० 
२८ । वाहन चालक ५२००-२०२०० २ २ an ¥ 
+2800 
२९ | भांडारपाल तथा ५२००-२०२०० १० ८ २ २० 
लिपिक तथा --१९०० 
संगणक चालक 
३० | भांडारपाल तथा ५२००-२०२०० शु णि | डु 
अभिलेखापाल --१९०० 
३१ । अभिलेखापाल ५२००-२०२०० २ al | 2 
--१९०० 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१७/प्र.क्र.९१/वैसेवा-२ 


३२ | रोखपाल ५२००-२०२०० २ Bal la णं २ 
--१९०० 
३३ । सार्वजनिक आरोग्य | ९३००-३४८०० g g i | २ 
परिचारीक +¥300 
(पीएचएन) 
३४ | क्षयरोग आरोग्य ५२००-२०२०० २ . fam a २ 
प्रचारक --२४०० 
३५ ee | ९३००-३४८०० २ | =| Ld २ 
+¥ 200 
३६ hae ९३००-३४८०० १ किं णि can R 
+¥ 200 
३७ | बाल मनोचिकत्सक | ९३००-३४८०० १ ae! | | g 
+¥ 200 
३८ । भोतिकोपचार तंज्ञ ९३००-३४८०० २ गन ia = | २ 
--"४२३०० 
एकुण fee | ८२ aR २ २४५ 
कंत्राटी पदे (वर्ग-४) 
३९ fet | ८००० एकत्रित र २ fo [oo | ¥ 
४० |शिपाई | ८००० एकत्रित ८ डु डु डु २० 
४१ । हमाल ८००० एकत्रित ९ ae ७. se २ 
४२ [aoe | C000 एकत्रित ११ १२ १२. ee ३५ 
एकुण २३ शट १६ v G2 
1) विद्यायीपे 7ै7__ृ ||| प 
३३२ | SAR / डेमॉस्ट्रेर | ९३००-३४८०० a 8 3 [| aw 
+¥ Woo 
३४ | वरिष्ठ निवासी-१ ७१०० (eee oe | ee 
३५ | वरिष्ठ निवासी-२ ७४०० | oo | 8 elie Con |. = ae 
३६ | वरिष्ठ निवासी-३ ७७०० (a ee ee ne ee 
३७ | कनिष्ठ निवासी-१ ६६०० तिळ न्या ळ ७ | 9 | १२ 
३८ | कनिष्ठ निवासी-२ ६७०० fF oo | a Ae रे 
३९ । कनिष्ठ निवासी-३ ६८०० 1 ० ee काळ 
एकुण | 0__| २८ ३९ | 0__| ५९ 
एकत्रित एकुण | १२८. | ake | ९२३ | ९० | wee 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


